मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) अंतर्गत 
पुणे विभागातील सातारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad! करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र. १५१ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : 


१ 


~~ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 


२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकः डीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, २०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/५१२/२०२३, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३. 

शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) अंतर्गत 


सातारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची =| कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू. लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
q ढवळ ते Matas! (ढवळ) रस्ता । 2.80 २१८.१६ १५.९५ 
२ टीआर-०५ निरगुडी ते विचुणी 
DPC-SAT ant: ३.४६० २५२.९१ १७.५१ 
फलटण रस्ता 
३ a प्रजिमा-०७ ते दहाभिगा रस्ता २.७५० २०५.०६ १४.०९ 
४ प्रजिमा-६७ (टीआर-०९) ते २.६५० २९६.५५ २२.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) । अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 
(रू. लक्ष) दुरुस्ती 
अंदाजित रक्कम 
(रू. लक्ष) 
फडतरेवस्ती रस्ता 
4 टीआर-८ एस.एच.-१४९ ते 
वरवर यस्ता २.३५० २२२.०६ १४.७७ 
& aa DPC-SAT एम.डी.आर “908 तरवडी a7 atau er 
(II) ०१ तुकारामवस्ती ते शिंदेवस्ती रस्ता 
° | कोरेगांव | ppc-sar ।._700 ‘esis ६.१९० | ४६५.०३ ३२.१४ 
नि कुमठे रस्ता एम.आर.एल.-१५ 
सातारा टीआर-१३ ते आसगाव रस्ता २.१२० १७६.५८ १२.६४ 
माण gars ies 90.424 | ९९४.०१ ६८.१३ 
गारडाचीवाडी रस्ता 
१० DPC-SAT | एन.एच.-५४८ सी कोळेवाडी ते 
oe (\I)-03 कासारवाडी सस्तेसरवस्ती रस्ता ces err acne 
(भाग एन.एच.-५४८ सी कोळेवाडी 
रस्ता सा.क्र. ०/०० ते २/०००) 
११ एस.एच १४०(न्हावी बु) ते 
कोरेगांव et ee (लांडेवाडी) oer 3.294 2199.08 १८.०८ 
(भाग कोबंडवाडी ते लांडेवाडी 
तालुका हद्द रस्ता) 
१२ DPC-SAT | एन.एच -०४ शिवडे ते भवानवाडी 
रस्ता २.५५० २१६.८२ १७.९० 
कराड (Il)-o8 रस्ता 
१३ गोदी ते कणसेमळा शोणोली रस्ता । ३.४३५ २८२.७१ २२.१६ 
१४ टीआर-०६ चोरमारवाडी 
माटेकरवाडी रस्ता २.८०० | २३८.३७ १६.०८ 
१५ टी.आर-२ ते शिवंदेश्वर रस्ता २.९७५ १६७.१४ ११.०५ 
१६ टी.आर-११ ते किल्ले -मोरगिरी 
स्या १.८०० ८६.५७ ५.९७ 
रस्ता 
१७ टी.आर-१ ते शिंगणवाडी रस्ता १.५६० ९०.८० ६.०२ 
१८ | पाटण DPC-SAT | टी.आर-१६ ते आरल (दिवशी खु.) देह रत वह 
(II)-04 रस्ता 
१९ एळल.आर -१७४ ते विठ्ठलवाडी 
—_ 3.200 294.20 १३.८३ 
रस्ता 
२० टी.आर-१७ ते कळंबे रस्ता १.६०० १४३.२८ ९.२९ 
२१ SH-480 जकातवाडी ते करंडी 
सातारा | 00ल्का a 4.840 १६१.१५ ११.७३ 
सातारा ie रस्ता _— 
२२ एम.डी.आर.-२९ ते सांडवली रस्ता | ९.२०० ८७४.८७ ६०.४४ 
२३ | सातारा | DPC-SAT | एम.डी.आर.-२९ते वरची जगमीन | ६.२०० ५७५.७५ ३५.१३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची ५ वर्षे 

क्र (कि.मी) । अंदाजित नियमित 
रक्‍कम देखभाल व 

(रू. लक्ष) दुरुस्ती 

अंदाजित रक्कम 
(रू. लक्ष) 
(॥)-०७ रस्ता 
२४ | जावली एम.डी.आर -१४१ (म्हाते बीके) ते 
भामघर ते भोगवली ते आसणी ५.०७५ ३९१.२७ २७.१६ 
(गाडीतळ) रस्ता 
एकुण २४ कामे ८७.००५ | ७२४६.८९ ४९३.१० 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bes देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलळकाची तरतुद 
केलेली असावी.. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५१/बांधकाम-४ 


४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही.तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. तसेच प्रस्तावित लांबीत 
कोणतीही कामे दोष दायित्व कालावधीत नसल्याची खात्री करण्यात यावी. 

४) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHRI तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे 
सीआरसी- ५०५४ 4943” या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५४१७६५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 19:18:07 +05'30' 


(प्र.वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि.व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५१/बांधकाम-४ 


४) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग,पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा सातारा. 


) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सातारा. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


